राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यरत आशा स्वयंसेविका व 
गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.६८/२१/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
हासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.बैठक-०२१९/प्र.क्र.१६९/आरोग्य-७, 
दिनांक १७ जुले, २०२०. 

प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत 
आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आझा स्वयंसेविकांना व 
गटप्रवर्तकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस केंद्र 
शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे मोबदला दिला जातो. sant स्वयंसेविकांना देण्यात येत असलेल्या 
मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत उपरोक्त वाचा येथीळ दिनांक १७ जुले, २०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार एकूण ७८ सेवांपैँकी नियमित ४ कामांसाठी 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून आझा स्वयंसेविकांना दरमहा रु.२०००/- व गट प्रवर्तकांना रु. 
३०००/- इतक्या मोबदल्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


तथापि, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक ह्या 
दोन्ही घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या अनुषंगाने दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आज्ञा 
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील see घटकापर्यंत आरोग्य सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र. ६८/२१/आरोग्य -७ 


पोहचविण्यातील भूमिका व महत्व विचारात घेऊन आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राज्य 


शासनाच्या निधीतून मोबदला देण्याबाबत शासनाने पुढीप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.:- 


१, 


& व 


०२. 


“आशा स्वयंसेविका” यांना राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यात येणा-या दरमहा 
रुपये २०००/- या मोबदल्यात दरमहा एकूण रुपये १०००/- एवढी वाढ करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


. गटप्रर्वतक यांना राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यात येणा-या दरमहा रुपये ३०००/- 


या मोबदल्यात दरमहा एकूण रुपये १२००/- एवढी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


. कोरोना महामारी सुरु असेपर्यन्त आज्ञा स्वयंसेविका व आश्या गटप्रर्वतक यांना दरमहा 


रुपये ५००/- एवढा कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


. दिनांक ०१.०७.२०२२ पूर्वी कोविडच्या अनुषंगाने साथरोग अधिनियम १८९७ व आपत्ती 


निवारण अधिनियम २००५ अंमलात असल्याचे रद्द झाल्यास व यासाठी देय असणारे 
रु.५००/- प्रतिमाह इतका मोबदला अदा करण्याचे बंद झाल्यास, दिनांक ०१.०७.२०२२ 
पासून आझा व गटप्रर्वतक यांच्या मोबदल्यात प्रतिमाह रुपये ५००/- एवढी वाढ करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त अ.क्र. १, २ व ३ मध्ये प्रस्तावित HIS वाढ जुले २०२१ या महिन्यापासून देय 
होणा-या मोबदल्यात अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


, यासाठी होणा-या अंदाजे रुपये १३५.६० कोटी इतक्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


सदर योजना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून अंमलात येईल 


व त्यानुसार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सदर वाढीव मोबदला दिनांक ०१.०७.२०२१ पासून 
२२१००१५ या लेखाशिर्षातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७७/१४७२, दिनांक 


३०.०७.२०२१ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ ३९२/२०२१/व्यय-१३, दिनांक ०२.०८.२०२१ 


अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र. ६८/२१/आरोग्य -७ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२११२४३२६७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIAYKUMAR 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c7 
V | J A Y K U M A 8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 


717A6A7250, 

serialNumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955A 
| A Xx M A N R A O AFS5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2021.09.09 18:52:15 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
शासनाचे सह सचिव 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती) (पत्राने) 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

३. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०.प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

११.सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

१२.महाप्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१३.प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१४.प्रबंधक, मा.लोकायुक्‍त व मा.उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

१६.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

१७.वित्त विभाग/ व्यय-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. नियोजन विभाग/कार्यासन १४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२०.आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२१.सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र. ६८/२१/आरोग्य -७ 


२२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२३.संचालक (आरोग्य सेवा-१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२४.संचालक (आरोग्य सेवा-२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

२५.अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२६.अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाळ संगोपन व शालेय आरोग्य, 
पुणे. 

२७.उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

२८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

२९.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, (FWB मार्फत) 

३०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३१.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३२.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

३३.सर्व कोषागार अधिकारी 

३४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 

३५. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र Weal, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२०. 

३६.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

३७.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पाईंट, मुंबई- 
४०००२१. 

३८. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४००००१. 

३९.बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१. 

४०.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई. 

४१.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई. 

४२.सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 

४३.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


